सन २०१७-१८ करीता राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरीता ₹४६.६६ लाख निधी 
वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९४/राकृवियो कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
तारीख: 22 मार्च, २०१८ 
वाचा : 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३/०४/२०१७ 
वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७ 
कृषि व सहकारीता विभाग, केंद्रिय कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. ७-१/२०१७- 
आरकेव्हीवाय, दि. १५/०५/२०१७ 
४. कृषि व सहकारीता विभाग, केंद्रिय कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०१७ 
आरकेव्हीवाय/१, दि. १६/०६/२०१७ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१७/प्र. क्र.२३/राकृवियो कक्ष,दि. ०३/०७/२०१७ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८७१/प्र. क्र.९४/राकृवियो कक्ष, 
दि. ०३/१०/२०१७ 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८७१/प्र. क्र.९५/राकृवियो कक्ष, 
दि. ०३/१०/२०१७ 
८. कृषि व पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृवि ०८७१/प्र. क्र.९५/राकृवियो कक्ष, 
दि. २४/१०/२०१७ 
९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. राकृवि ०३१७/प्र. क्र.१४/राकृवियो कक्ष, 
दि. १८/०९/२०१७ 
.कृषि व सहकारीता विभाग, केंद्रिय कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०१७- 
आरकेव्हीवाय/३, दि.३१ जानेवारी, २०१८ 
११.कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०८१७/प्र.क्र.९५/राकृवियो कक्ष, दि. ०३/१०/२०१७ 
१२.कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९५/राकृवियो कक्ष, दि. ०१/०३/२०१८ 


Av A) 


१ 


(७) 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाच्या संदर्भाकित दि. १५/०५/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यास चालू वर्षीकरिता 
राकृवियोंतर्गत एकूण ₹ ६८०.५३ कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूरी केले व दि.१६ जुन, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
केंद्र शासनाने राज्यास अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्याचा ₹ २०.९८ कोटी निधी वितरीत केला होता. 
सदर निधी वितरणाच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन दि.०३ जुले, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषी 
विकास योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येवून संदर्भाधिन दि.०३ ऑक्टोंबर, 
२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता ₹ ३४.९६ कोटी निधी (केंद्र हिस्सा-रु. २०.९८ 
कोटी + राज्य हिस्सा- रु.१३.९८ कोटी) वितरीत करण्यात आले होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९४/राकृवियो कक्ष 


तदनंतर केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन दि.३१ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने दुसऱ्या 
हप्त्याव्दारे राज्यास ₹ २८ लाख निधी वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने, केंद्र समरुप राज्य हिस्याचा ₹ १८.६६ 
लाख निधी असे एकूण ₹४६.६६ लाख निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. तसेच संदर्भाधिन दि.०३ ऑक्टोंबर, 
२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील ₹३४.९६ कोटी निधी पैकी ₹ २७.७९ कोटी निधी प्रकल्पनिहाय वितरीत 
करण्यात आले असून, ₹ ७.६७ कोटी निधीचे वितरण यथावकाश करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले 


होते. 


यास्तव उपरोक्त ₹४६.६६ लाख निधीचे व ₹ ७.६७ कोटी निधी असे एकूण ₹ ८.१३६६ कोटी निधी 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी या शासन 
निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र व 
राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात एकूण ₹ ४६.६६ लाख निधी (रुपये शहोहेचाळीस ळाख 
सहासष्ट हजार फक्त) पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम ₹ लाख) 
अ.क्र योजनेचे नाव अनुसूचित जाती प्रवर्ग 
केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा| मंजूर निधी 
णं . । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- सर्वसाधारण | २८.०० १८.६६ ४६.६६ 
राकृवियो 


२. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेकरीता केंद्र हिस्याचा ₹२८.०० लाख (रुपये अठ्यावीस 
लाख फक्त) व राज्य हिस्स्याचा ₹ १८.६६ लाख (रुपये अठरा लाख सहासष्ट हजार लाख फक्त), असा 
एकूण ₹ ४६.६६ लाख निधी (रुपये होहेचाळीस लाख सहासष्ट हजार फक्त), सन २०१७-१८ करिता केंद्र 
व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 

प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी -३ मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना (००) (७८९) अनुसूचित जाती उपयोजना 
अनुसूचित | (००) (२९) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि | (००) (३०) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
जाती | विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
(२४०१ ॥७२६) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ ५७३५) ३३-अर्थसहाय्य 
३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या ₹ ४६.६६ लाख रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 


वितरणाकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९४/राकृवियो कक्ष 


म्हणून घोषित करण्यात येत असून, आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध 


झालेली ₹ ४६.६६ लाख रक्कम कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
नावे उघडण्यात आलेल्या स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (Personal Ledger Account) मध्ये जमा करावी व 
तसे शासनास अवगत करावे. सदर ₹ ४६.६६ लाख निधी आयुक्त (कृषि) यांना उन्नत शहोती-समृध्द होतकरी 
अभियानांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी PFMS प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात 
यावा. 


. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती करिता वितरीत करण्यात येत 


असलेल्या ₹ ४६.६६ लाख निधीचे व यापूर्वी वितरित केलेला ₹७.६७ कोटी निधी असा एकूण ₹८.१३६६ 
कोटी निधी उन्नत शोती-समृध्द होतकरी अभियानांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण प्रकल्पाकरिता उपलब्ध करुन 
देण्यात आहे त्याचे विवरण परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेले आहे.:- 


. उन्नत शेती - समृद्ध होतकरी" या मोहिमेच्या संदर्भाकित दि. १३ एप्रिळ, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कृषि विभागाच्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी. 

या शासन निर्णयान्वये केवळ “अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून सर्व 
विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
MRA असलेल्या निधीकरिता उपरोक्त रकमेचा विनियोग करावा. 


., सर्व विभागाच्या / अंमलबजावणी यंत्रणांच्या वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत केवळ आधार संलग्न बँक 


खात्यावर थेट लाभ SATA (DBT) लाभार्थ्यांना अनुदान वितरीत करावे. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७ नुसार 


विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांनुसार तसेच सामाजिक न्याय विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. (1.३.५६/टिप्पणी दि. 
१७/०३/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०.सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


सहपत्र :- परिशिष्ट-अ 


आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२२१४५१५९५९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant : 
2: 
6 
ser imber=d8d96: 03838 c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c192e9 
h andrakan n g © ssrrase271,en-Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2018.03.23 13: "30" 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ikant Chandrakant Andge 
aharashtra, ou=Agriculture And ADF 
al ta, 


15d482b 1 beeOfffaa62085c34db 


Wd, 


१. मा. मुख्यमंत्री, Fars, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९४/राकृवियो कक्ष 


. मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 


४. मा. राज्यमंत्री (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. सर्व संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/ महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१८ 


. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

GET (कृषि), कृषि आयुक्‍ताळलय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

.आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), पुणे 

.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
94. 
१६; 
१७. 


संचालक, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
संचालक, (रेशीम), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय परिसर, नागपूर 
महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 


.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 


१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


२०. 


सहायक संचालक (ळेखा-१), कृषिआयुकक्‍्तालय, पुणे 


२१.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
२२. मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


परिशिष्ट - अ 


कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि-०८१७/प्र.क्र.९४/राकृवियो कक्ष, दि. २२/०३/२०१८ चे सहपत्र 


राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प निहाय/अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय ₹ ८.१३६६ कोटी निधीचे अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता वितरण 


वर्ष- २०१७-१८ (रक्कम ₹ कोटी) 
oe pe / जुन्या मागील चालू वर्षी सन २०१७-१८ अनुसूचित जाती 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव मंजुरीचे वषे. गरकल्यांची तरत वर्षापर्यंत | वितरित निधी | करिता उर्वरित | प्रवर्गासाठी मंजूर केंद्र 
4 किंमत वितरीत निधी प्रकल्प किंमत | हिस्स्याचे निधी वितरण 
eal 2 3 शिका षु द ७ (४-६) ८ 
fen उन्नत शेती - समृद्ध होतकरी मोहिम अंतर्गत यांत्रिकीकरण प्रकल्प २०१७-१८ ३००.०० | 2.00 | .०० १८५.७१ ११४.२९ ८.१३६६ 
आयुक्त (कृषि) 


